आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील योजनांचा/ 
कार्यक्रमांचा आढावा घेण्यासाठी नेमलेल्या 
घोडेगाव,अकोला व यावल प्रकल्पस्तरीय (नियोजन 
आढावा) समित्यामध्ये नियुक्‍त करण्यात आलेल्या 
सदस्यांच्या नावात बदल करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रस्तस-२०२०/प्र.क्र.२३/का-३ 
मंत्रालय,मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: १८ मे, २०२२ 
वाचा : 
१. शासन निर्णय क्रमांक : आदिवासी विकास विभाग क्र. टिएसपी-१९९२/प्र.क्र. १३(१/का.६, 
दि.१९ फेब्रुवारी, १९९३. 
२. शासन निर्णय क्रमांक : आदिवासी विकास विभाग क्र. टिएसपी- १०९५/प्र.क्र.१४/का.६, 
दि. ९ एप्रिळ, १९९७. 
३. शासन निर्णय क्रमांक : आदिवासी विकास विभाग क्र. टिएसपी- १०९५/प्र.क्र.१४/का. ६, 
दि. २६ नोव्हेंबर, १९९७. 
४. शासन निर्णय क्रमांक : आदिवासी विकास विभाग क्र. टिएसपी-१०९९/प्र.क्र.६२/का. ६, 
दि. १५ नोव्हेंबर, १९९९. 
५. शासन निर्णय क्रमांक : आदिवासी विकास विभाग क्र. टिएसपी-१०९९/प्र.क्र.६२/का. ६, 
दि. २ मे, २०००. 
६. शासन निर्णय क्रमांक : आदिवासी विकास विभाग क्र. टिएसपी-२०१०/प्र.क्र.६२/का. ६, 
दि. ३ जानेवारी, २००४. 
७. शासन निर्णय क्रमांक : आदिवासी विकास विभाग क्र. टिएसपी-२०१०/प्र.क्र.५२/का. ७, 
दि. ७ जानेवारी, २०१२. 
८. शासन निर्णय क्रमांक : आदिवासी विकास विभाग क्र. टिएसपी-२०१०/प्र.क्र.५२/का-७, 
दि. १ नोव्हेंबर, २०१३. 
९. शासन निर्णय क्रमांक : आदिवासी विकास विभाग क्र. प्रकल्प -२०२०/प्र.क्र.०३/का-३, 
दि.२४ जानेवारी, २०२०. 
१०.झासन निर्णय क्रमांक : आदिवासी विकास विभाग क्र. प्रकल्पस्तरीय -२०२०/प्र.क्र.७०/का-३, 
दि.०३ डिसेंबर, २०२०. 
११. झासन निर्णय क्रमांक : आदिवासी विकास विभाग क्र. प्रस्तस -२०२०/प्र.क्र.२३/का-३, 
दि.०३ नोव्हेंबर, २०२१. 
शासन निर्णय: 
राज्यातील आदिवासी प्रकल्प क्षेत्रातील १९ प्रकल्पस्तरीय (नियोजन आढाव) 
समित्यांवर अध्यक्ष व अशासकीय सदस्य यांची नियुक्ती उपरोक्त नमुद संदर्भाकित क्र.११ च्या 
शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयातील एकात्मिक आदिवासी विकास 
प्रकल्प, घोडेगांव जि.पुणे,अकोला जि.अकोला,यावल जि.जळगाव येथील प्रकल्प स्तरीय नियोजन 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रस्तस-२०२०/प्र.क्र.२३/का-३ 


व आढावा समितीच्या खालील स्तंभ क्र. ०३ मधील पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात येत 
असून त्यांच्या ऐवजी स्तंभ क्र.०५ प्रमाणे नवीन सदस्यांच्या नियुक्त्या करण्यात येत आहेत:- 


अ. | प्रकल्प दि. ०३ नोव्हेंबर, २०२१ रोजीच्या । पदनाम | नव्याने नियुक्‍त करावयाच्या 
क्र. | कार्यालयाचे | शासननिर्णयान्वये नियुक्‍त करण्यात पदाधिकाऱ्याचे नाव व पत्ता 
नाव = | आलेल्या पदाधिकाऱ्याचे नाव व पत्ता 
09 q OQ ०३ 0४ ०५ 
| घोडेगाव श्री. प्रकाश नानासाहेब fae, श्री | सदस्य श्री. हरीभाऊ होनाजी तळपे, 
पार्वतीचरण हौ. सो. फ्लॅट नं. ७२, मु. पो. आव्हाट (भगतवाडी) 
लक्ष्मीनगर, पुणे. ता. खेड जि. पुणे. 
२ । अकोला श्री. भगवान अश्रुजी कोकाटे, मु. | सदस्य श्री. नंदु भिका डाखोरे, 
टिटवी ता. लोणार जि. बुलडाणा मु. पो. गावंडगाव, ता. पातुर 
जि. अकोला 
३ | अकोला श्री. अजाबराव शामरावजी उईके, मु. | सदस्य श्री. हरीदास आत्माराम 
रिजनल वर्कशॉप समोर मंगरूळपीर करवते, 
रोड, खडकी, जि. अकोला मु. पो. कोढारी ता. पातुर 
जि. अकोला 
४ | यावल श्री. रतन भंगी बारेला, मु.पो. ता. | सदस्य | श्री. गफुर हसन तडवी, 
रावेर जि. जळगाव मु.पो. गौरखेडा, ता. रावेर, 
जि. जळगांव 
५ | यावल श्री. मुजाद बोदर तडवी, रा. पूर्णवाद | सदस्य | श्री. कामिल नामदार तडवी, 
नगर यावल, ता. यावल जि. जळगाव मु पो. पाल ता. रावेर जि. 
जळगाव 
2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०५१८१८३३२७७३२४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्र्त 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावने. 


Digitally signed by Vijesing Fattesing Vasave 


Date: 2022.05.18 18:35:01 +05'30' 


(वि.फ.वसावे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. श्री. प्रकाश नानासाहेब चिव्हे, श्री पार्वतीचरण हौ. सो. फ्लॅट नं. ७२, लक्ष्मीनगर, पुणे. 

२. श्री. भगवान अश्रुजी कोकाटे, मु. टिटवी ता. लोणार जि. बुलडाणा 

३. श्री. अजाबराव शामरावजी उईके, मु. रिजनल वर्कशॉप समोर मंगरूळपीर रोड, खडकी, 
जि. अकोला 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रस्तस-२०२०/प्र.क्र.२३/का-३ 


8. 
पु. 
&. 
9. 
८. 
डी 
Go 


99. 
१२. 
१२३. 
१४. 


q षु 


ae 


२ & 


ae 


३२ 
३३ 


श्री. रतन भंगी बारेला, मु.पो. ता. रावेर जि. जळगाव 

श्री. मुजाद बोदर तडवी, रा. पूर्णवाद नगर यावल, ता. यावल जि. जळगाव 
श्री. हरीभाऊ होनाजी तळपे, मु. पो. आव्हाट (भगतवाडी) ता. खेड जि. पुणे. 
श्री. नंदु भिका डाखोरे, मु. पो. गावंडगाव, ता. पातुर जि. अकोला 

श्री. हरीदास आत्माराम करवते, मु. पो. कोढारी ता. पातुर जि. अकोला 
श्री. गफुर हसन तडवी, मु.पो. गौरखेडा, ता. रावेर, जि. जळगांव 

. श्री. कामिल नामदार तडवी, मु पो. पाल ता. रावेर जि. जळगाव 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक, 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक, 

सर्व विभागीय आयुक्त. 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/अमरावती/नागपूर. 

. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्या., 
नाशिक 

. व्यवस्थापकीय संचालक, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्या., नाशिक 
. सर्व जिल्हाधिकारी 

. सर्व जिल्हा आदिवासी विकास नियोजन समिती 

. सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी 

. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद 

. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर 

. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर 

. मा.मुख्यमंत्री/मा.उपमुख्यमंत्री कार्यालये 

. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 

. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 

. सर्व मंत्री/ राज्यमंत्री यांची कार्यालये 

. मा.मुख्य सचिव, मुंत्रालय,मुंबई -३२ 

. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,मंत्रालयीन विभाग 

. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक 

. सर्व उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 

. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

. वित्त विभाग (सेवा -५), मंत्राळय,मुंबई-३२ 

. सर्व कार्यासने, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 


३४निवड नस्ती (का-३), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


